नागपूर येथे गोंडवना आदिवासी 
सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण 
उपकेंद्राच्या संरक्षण भिंतीच्या 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे यांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : - आसंप्र १०१९/प्र.क्र.२१/का.०५ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१३ जून, २०१९ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, आविवि क्र. टिआरआय-२०१४/प्र.क्र.६/का.५, दिनांक ४ मार्च, २०१४. 
२. सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
आसंप्रस/संग्रहाळय-५/संस/२०१८-१९/०६ दिनांक ५.१.२०१९ 
३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
आसंप्रसं/संग्रहाळय-का.५/गोंडवना /२०१८-१९/९६, दिनांक २७.३.२०१९ 
प्रस्तावना : - 


नागपूर येथे गोंडवना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राची स्थापना 
करण्याबाबत दिनांक २८.१२.२०१३ रोजी संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सव सोहळयाच्या उदघाटन निमित्त 
झालेल्या कार्यक्रमाच्या वेळी महामहिम राष्ट्रपती महोदय यांचे हस्ते गोंडवना आदिवासी सांस्कृतिक 
संग्रहालय तथा प्रशिक्षण SISTA HARTA अनावरण करण्यात आलेले आहे. त्यावेळी संस्थेच्या 
उपकेंद्राच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती. 
२. नागपूर येथे आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालाय तथा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्राची स्थापना करणेबाबत 
शासनाच्या संदर्भ क्रमांक १ वरील दिनांक ४ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे अधिनस्त सह आयुक्त, तथा उपाध्यक्ष, 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर कार्यालयास नागपूर येथे आदिवासी कला, 
संस्कृती व परंपरा दर्शविणारे संग्रहाळय व सांस्कृतिक उपकेंद्र उभारण्यासाठी मौजे. सुराबर्डी, ता.जि. 
नागपूर येथील सर्व्हे नंबर ४१ मध्ये १० एकर जमीन जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त 
झालेली आहे. 
३. नागपूर येथे आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण केंद्राच्या संरक्षण भिंत बांधकामाच्या 
रुपये २०३.८८ लक्ष किंमतीचे अंदाजपत्रक सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे व 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाले आहे. उपरोक्त 
अंदाजपत्रक उप विभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) नागपूर यांनी तयार केळे असून 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, चंद्रपूर आणि अधिक्षक अभियंता, 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंप्र १०१९/प्र.क्र.२१/का.०५ 

सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपूर यांनी Wield Ho आहे. सदर बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसुचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नागपूर येथे आदिवासी कला, संस्कृती व परंपरा दर्शविणारे संग्रहालय उभारण्याच्या कामासाठी 


Utd झालेल्या जमिनीला संरक्षक भिंत बांधण्याच्या अंदाजपत्रकाची आदिवासी विकास विभागाच्या 
बांधकाम व्यवस्थापन कक्षाद्वारे तांत्रिक तपासणी करण्यात आली असून त्यांनी परिगणीत केल्याप्रमाणे 
खालील अटींच्या अधिन राहून नागपूर येथे गोंडवना आदिवासी कला, संस्कृती व परंपरा दर्शविणारे 
संग्रहालय उभारण्याच्या कामासाठी प्राप्त झालेल्या जमिनीला संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी 
रु.१,८१,२१,५१७/- (अक्षरी रुपये- एक कोटी Vea लाख एकवीस हजार Waal सतरा मात्र) इतक्या 
किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

अटी- 

(अ) सदर कामाचे विस्तृत आराखडे व संकल्पचित्र तयार करुन सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करुन 
त्यास सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 

(ब) ढोबळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक तयार 
करुनच काम हाती घ्यावे. तसेच जागेच्या आराखडयानुसार इतर बाबींचे अंदाजपत्रके तयार 
करावे. 

(क) सदर कामाची आर्थिक मर्यादा ही प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेच्या मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

(ड) विद्युत विषयक बाबींसाठी विद्युत विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी. 

(इ) अंदाजपत्रकात एकूण बांधकाम किंमतीवर १२% GST कर जोडण्यात आलेला आहे. विस्तुत 
अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देणे आदी बाबनिहाय VAT ची तरतूद वजा करुन बाबनिहाय 
आव्यक GST ची तरतूद जोडण्यात यावी. तथापि, शासनाने निर्गमित केलेल्या वस्तु व सेवा 
कर कायदयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय, परिपत्रक, सूचना इत्यादि आधारे कार्यवाही करावी. 

(ई) सदर कामासाठी सनियंत्रक अधिकारी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे हे 


राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंप्र १०१९/प्र.क्र.२१/का.०५ 


२. वरीलप्रमाणे प्रदान करण्यांत आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची बाबनिहाय तरतुदी सोबत 
जोडण्यात आलेल्या Recapitulation Sheet मध्ये दर्डविण्यांत आल्या आहेत. 

३. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८ 
विनियम दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रस्तृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग- 
१, उपविभाग-५, अनुक्रमांक १ नियम क्र. १३४ मधील तरतूदी नुसार, तसेच शासन परिपत्रक, नियोजन 
विभाग, क्र.ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१) /का-१४६१, दिनांक ११ जुन, २०१८ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यांत आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन प्रदान करण्यात येत आहे. 

४. सदर कामासाठी येणारा खर्च गोंडवना सांस्कृतीक संग्रहालाय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्रासाठी 


भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत लेखाशिर्षातून केंद्रशासनाकडीळ आयुक्‍त, आदिवासी 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून खर्च करण्यात यावा. 


५. सदर कामाची सुरुवात सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासुन सुरु होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६१४१७४१२१७९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish = 


25.4. 3002737 


एड Vithalrao Kove 
nment Of Maharashtra, ou=Tribal 
nt, postalCode=400032, 


5509701 50cf7dc69d276db3b 1a6ebe3#71 
5b1676cBa, 


° 610४ Ba, 
V | t h a fa (0 K (0 V e serialNumber=ce18732734ba0742d77 12775e8f0ad400558e87 
4837539976 2fd447c3e9ac1eb, cn=Satish Vithalrao Kove 


Date: 2019.06.14 17:31:59 +05'30' 


(achat कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
७. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
८. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर. 
१०. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
११. सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंप्र १०१९/प्र.क्र.२१/का.०५ 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर. 
१४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपूर. 
१५. उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी),उप विभाग, नागपूर. 
१६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम ( आदिवासी ) विभाग, चंद्रपूर. 
१७. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का.०६/का.१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८.निवड नस्ती (का.०५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


at 


न मान्यता मिळालेल्या शा. नि. चा 
र AAT FOI, SB LY म } ary wewssedewecedeccens 

eee ET IP CT ७९०८००९००००९००५००००१००००७७७७%०७०७० 
रू. १८१,२१५ BY करिता 


Name of work: Construction of Compound Wall for Preposed Gondwana Tribal 
Museum And Training Sub Center at Surabardi Tahsil:- Nagpur (Rural) 
Dist. Nagpur. 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


Cost of Compund Wail pe ee ey 
Pal construction of Compound Wall 147924190 


14792419.00 
iB} jLand Development §00000.00 


15292419.00 


Add 4° for contigencites-Charges 611696.76 


Add 19० for insurance charges 152924,19) 
Add 1.5% for quality control & testing charges 22938629 


1) |Add for GST @12% on total construction cost 1$35090 28 


|For! YN 18121816,82 


CHIEF ENGINEER, 

WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


SAD \ 
का. अ 


आदिवासी विकास विभाग, गंत्राखय 


